। कारागृह विभागातील कर्मचा-यांना अजित 
रजा प्रत्यापर्णाची सवलत पुन्हा सुरु करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः अरजा २००४/४४०/प्र.क्र.१३९/पीआरएस १ 
_ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑक्टोबर, Rood. 


बाचाः कारागृह महानिरीक्षकांचे पत्र क्र. इएसटी/एलव्हीइ/२००४/ 
कक्ष १/५४५३(३), दि.१२.७.२००४- 


प्रस्ताबनाः- कारागृह विभागातीलं 'कर्मचारी/अधिकारी यांचे कामांचे स्वरुप इतर शासकीय 


: अधिकारी/कर्मचारी यांच्यापेक्षा वेगळें 'असून ते... पोलीस दलातील कर्मचारी/अधिकारी 
* -.यांच्याशी समतुल्य आहे. कारागृहामधे विबिध गुन्हेगारी -टोळयांचे गुंड, सराईत गुन्हेगार बंदीस्त 


आहेत. त्यांच्याबर नियंत्रण ठेवणे ब कैद्यांचे पुनर्बसनं..याबाबत कारागृहातील कर्मचा-यांना 
सतत प्रयत्नशील राहावे,लागते. इतर कर्मचा-यांना ज्या दिवशी सुटी असते त्यावेळी मात्र हे 
कर्मचारी १२ ते १४ तास कर्तव्य बजाबत.असतात. प्रसंगी. कायदा व सुव्यवस्था प्रश्‍न उपस्थित 
झाल्यास मंजुर झालेली रजा अर्ध्याबर सोडून त्यांना कामावर हजर रहावे लागते. अन्य 
कर्मचा-यांपेक्षा कारागृहातील कर्मचा-यांचे part. बेगळेपण लक्षात घेवून कारागृह 
विभागातील जेलरक्षक ते तुरुंगाधिकारी श्रेणी १ पर्यन्तच्या कर्मचा-यांना एका आर्थिक वर्षांत 
त्यांनी संचीत केलेल्या रजेमधून १५ दिवसाच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण पून्हा सुरु करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याअनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय :- वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक.अरजा-२४०१/७/सेवा-९ दि.१५.१.९००१ 
अन्वये म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ७३ ची अर्जित रजा प्रत्यर्पित करण्याची 
मूळ तरतूद दि.१.२.२००१ पासून बगळण्यात आली' आहे.त्यास अपवाद करुन कारागृह 
बिभागातील कारागृह रक्षक ते तुरुंगाधिकारी श्रेणी-१ पर्यन्तच्या कर्मचा-यांसाठी एका वित्तिय 


| वर्षात १५ दिवसाच्या अर्जित रजेच्या प्रत्यार्पणास शासन याद्वारे मंजुरी देत आहे. 


या साठी येणारा खर्च मागणी क्र. बो-५-२०५६-तुरुंग-(००) ००१ संचालन व 
प्रशासन -००(०१) कारागृह निरीक्षणालय-०१ वेतन (२०५६००२६)या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या अथसंकल्पीय तरतुदीतून भागबावा ब त्यासाठी बेळोवेळो तरतूद करण्यात यावी. 


oth Septber 9:0प्ल्टाची२००८५०२७ ¢ oog september SAF 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५७/०८/व्यय-८ दि.०१-१९०.०८ 


च्या अन्वयेःब'त्या विभागाच्या सहमतीने Panes करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आंदेशानुसार ध नांबाने, 


dbs? 
(सं.चं.मोंडकर ) 


सचि मह 


७1-0८. 


कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्रराज्य पुणे थन बयो *. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) पुप्पे'पूर्धाविसग नागपूर प्रशचिंम विभाग,पुणे/ 
दक्षिण निभाग मुंबई/ मध्य बिंभाग,औरंगाबाद. 

अधीक्षक, सर्व मध्यवर्ती कारांगूहसंर्ब जिल्हा ER aT TOT ae जिल्हा वर्ग-२ कारागृह 


अधिक्षक, खुले कारागृह पैठण; जि.औरंगाबाद/वेइवड्य पुणे 


- अधिक्षक,किशोर सुधारालय, नॉशिक 


प्राचार्य दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण शाळा, AST, PT 


-. सामान्य प्रशासन बिभाग (१३-अ),मंत्रालय,मुंभई-३२ 


महालेखापाल १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा वअमुज्षेयता) मुंबईनागपूर 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी मुंबई | 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


afer ब लेखा कार्यालय.मुंबई * 


वित्त बिभाग (व्यय ८/अर्थ १० कार्यासन) ... * 
,मु.स. (गृह), गृह विभांग,मंत्रालय, मुंबई 
प्र.स.(अ. व सु.), गृह विंभाग,मंत्रालय,मुंबई 
गृह बिभागातील.सह सचिव ब सर्वे उप सचि 
निवड नस्ती (GST AY  ।....... .. 


Se Sie eR dee NOK 


goth Septber D:lNeetalzoog PRS १ Wood \sepeember 


